अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१८-२०१९ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९१, स्थानिक 
संस्था, नगरपालिका इत्यादींना सहाय्य-महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१, याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने - (स्थानिक क्षेत्र) (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (2294 १८८१ ” 

मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११६/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २० एप्रिळ, २०१८ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिळ,२०१८ 


प्रस्तावना :- 


सन २०१८-२०१९ चा अर्थसंकल्प विधानमंडळास सादर करण्यात आला असून 
विधानमंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१८ मंजूर केळे आहे. सदर विधेयकास महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी अधिसंमती दिली असून ते २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-२२ म्हणून महाराष्ट्र 
राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक २७ मार्च, २०१८ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. तसेच सन 
२०१८-२०१९ या वर्षाच्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य 
खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर 
वित्त विभागाने संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये वितरीत केला आहे. 


ळे जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-३ व वर्ग-४ 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक क्षेत्र) (09)(04) नियमित आस्थापना 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११६/पापु-२३ 


(२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ करिता ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
साठी रुपये १७१,९५,२८,०००/-(अक्षरी रुपये VHst एकाहत्तर कोटी पंच्याण्णव लाख अठ्ठावीस हजार 
फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


३. आता वित्त विभागाने उपरोक्त परिपत्रकान्वये सन २०१८-२०१९ करीता सदर 
तरतूदीपैकी ७० % निधी अर्थसंकल्पीय प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यास अनुसरुन सन 
२०१७-२०१८ मध्ये संबंधित जिल्हा परिषदांनी उपरोक्‍त लेखाशिर्षांतर्गत केलेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात 
घेऊन माहे एप्रिल,२०१८ ते जून, २०१८ या तीन महिन्यांकरीता निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक क्षेत्री (०१)(०५) नियमित आस्थापना (२२१५ १८८१)” या 
ळेखाशिर्षाखाळी ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ 
मधील स्तंभ ३ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये ३५,३०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पस्तीस कोटी तीस 
Ord फक्त ) इतके अनुदान संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 
जिल्हा परिषद यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अमधील स्तंभ ३ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


3 सदर TRA निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११६/पापु-२३ 


द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline Tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक 
क्षेत्र (०१)(०५) नियमित आस्थापना (२२१५ १८८१)” ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ 
अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल, २०१७ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१४३१२७६०२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb 8 Hajare 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
=| Sanitation 


st=Mahar. a, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93 


e 
940a592bd8a91d2970b24702e05968e19F, 
cn=Balasaheb B Hi 


jajare 
Date: 2018.04.20 11:30:05 +05'30' 


बाळासाहेब बा.हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
विभागीय आयुक्त, सर्व 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सर्व) 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
५. संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११६/पापु-२३ 


सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

प्रादेशिक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद (सर्वी 
१४. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

१५. वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१६. कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१७. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१८.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


eon SG © 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


. विवरणपत्र-अ on 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४१८/प्र.क्र.११६/पापु-२३, दिनांक २० एप्रिल, २०१८ सोबतचे सहपत्र 
मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने- 


(स्थानिक क्षेत्र) (०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५ १८८१)" 


अ. | जिल्ह्याचे नांव | सन २०१८-२०१९ या शासन या शासन निर्णयान्वये लेखाज्ीर्ष २२१५ १८८१ खाली 
क्र निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेले | वितरीत करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम (अक्षरी 

वेतन अनुदान रुपये) 

9 
र 
र 
9 पे एक EAT लाख ककत 
र्‍ 
र 
० 
० 
र 
क 
i 
i 
E 
E पये एक कोटा तेहतीस लाख फक्त 
% 
i 
० 
र्र 
र 
रत 
र 
र 
र 
र 
र 
र 
= fe 
र तये एक कोटा अठरा ET 


इव [Fer पये साठ लाख फक्त 
|e पये एकोणसत्तर लाख फक्त 
३३ चंद्रपूर ८७००००० पये Gaal लाख फक्त 


iil eee लाख फक्त 


oF कोर तो जक 


Balasaheb 8 Hajare gs 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कायांसन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


an 
9८ 


